तालुका फळरोपवाटिका पैठण,जि. औरंगाबाद 
येथील प्रक्षेत्रावरील नुतनीकरणाच्या कामांसाठी 
रु.३,१०,६४,६४३/- रकमेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर,२०२१ 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियमन,भाग-२, दि. १७/०४/२०१५. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो-२/शारोवा- कन्हेरी/विकाप्रमा/५७३१/२०२१. 
दि.११/०२/२०२१. 
३) शासन निर्णय क्रमांक : फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-अ,दिनांक १७/३/२०२१ 
8) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो-२/मोसंबी इस्टेट/२५३५१/२०२१. दि.३/८/२०२१. 
प्रस्तावना:- 
तालुका फळरोपवाटिका पैठण, जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्रावरील नुतनीकरणाच्या 
कामांसाठी रु.३,१०,६४,६४३/- (तीन कोटी दहा लाख चौसष्ट हजार सहाशे त्रेचाळीस ) रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय - 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दि.१७/०४/२०१५) भाग-पहिला, 
उपविभाग ५ अ.क्र. १० परिच्छेद अ. क्र. १३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
परिरक्षणासाठी ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरूस्ती व विशेष दुरुस्ती प्रशासकीय 
(वित्तीय) मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारास अनुसरून तालुका फळरोपवाटिका पैठण, जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्रावरील 
नुतनीकरणाच्या कामांसाठी रु.३,१०,६४,६४३/- (तीन कोटी दहा लाख चौसष्ट हजार सहाशे 
त्रेचाळीस ) रकमेच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
नुतनीकरणाच्या कामांचा तपशिल खालीलप्रमाणे. 


अ.क्र. | दिनांक १७/३/२०२१ च्या | दिनांक १७/३/२०२१ सविस्तर सविस्तर 
शासन निर्णयानुसार च्या शासन निर्णयानुसार | अंदाजपत्रकानुसार अंदाजपत्रकानुसार 
कामाचा तपशिल प्रशासकीय मंजुरी सुधारित कामाचा रक्कमेचा (रुपये) 
रक्‍कम (रुपये) तपशील 

१. | प्रशिक्षण केद्र ५२,४८,५९४ प्रशिक्षण केद्र ८४,७०,४४७ 

२. | प्रयोगशाळा २६,५५,१९१ प्रयोगशाळा ८०,९६,४६२ 

३. । ड्रेनेजसिस्टीम ९९,३६,७६० ड्रेनेज सिस्टीम ५०,४७,२६७ 

४. | संरक्षक भिंत ९९,६०,७०४ संरक्षक भिंत ६१,८७,०७२३ 

५. | पॉलीहाऊस २५,००,७११ पॉलीहाऊस-१ ६२५१७७.७५ 

६. पॉलीहाऊस-२ ६२५१७७.७५ 

७. पॉलीहाऊस-३ ६२५१७७.७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२१/प्र.क्र.२८/१३-अ, 


८. पॉलीहाऊस-४ ६२५१७७.७५ 
९. | Fears ७,६२,६८३ Tears ७६२६८३ 
१०. एकूण ३,१०, ६४, ६४३/- 3,90, ६४, ६४३/- 


2. 


१७२२) 


सन २०२०-२१ मध्ये भाजीपाला रोपमळे, फळेरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) (२४०१ 
या लेखाशिर्षातर्गत २७- लहान बांधकामे या बाबीखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीतून 


सदरचा खर्च करण्यास तसेच संदर्भ क्र. ३ मधील दिनांक १७.३.२०२१ च्या शासन निर्णयात नमूद 
अटींच्या आधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


असून 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९०२१५३७२८६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.09.02 15:38:39 +05'30' 


( हे. गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद . 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, औरंगाबाद. 

५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

६. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा) मुंबई /नागपूर, 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद. 

८. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


